महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील 
मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचा 
मानीव दिनांक मंजूर करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक-एमसीओ २०२३/प्र.क्र.१५२/नवि-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक: १९ ऑक्टोबर, 2023. 
संदर्भ : 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२००२/प्र.क्र.२/२००२/१२, 
दि.०६.०६.२००२ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/व्हीआयपी-२१०/प्र.क्र.४१२/ 
का.१२, दि.२१.०८.२०१५. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, हासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१.०६.२०२१. 
४. नगर विकास विभाग, शासन आदेश  क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.२८५/नवि-१४, 
दि.०४.०३.२०२०. 
५. नगर विकास विभाग, शासन आदेश  क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१०५(२/नवि-१४, 
दि.१८.०६.२०२१. 
६. नगर विकास विभाग, शासन आदेश  क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.१२६(२/नवि-१४, 
दि.०१.०२.२०२१. 
७. नगर विकास विभाग, शासन आदेशा क्र.एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.३४/नवि-१४, दि.२५.०४.२०२२. 
८. नगर विकास विभाग, शासन आदेश क्र.एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.१०५(३)/नवि-१४, 
दि.१८.०६.२०२१. 
९. नगर विकास विभाग, शासन आदेश  क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र.१२६(३)/नवि-१४, 
दि.०१.०२.२०२१. 


शासन आदेशा : 


मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) संवर्गातील सर्वश्री रविंद्र जाधव, अजिज शोख, चंद्रकांत खोसे, 
त्र्यंबक कासार, भालचंद्र बेहेरे हे अधिकारी सन २०१८-२०१९ च्या निवडसूचीमध्ये पदोन्नतीच्या 
विचारक्षेत्रात होते. परंतू, सदर अधिका-यांविरूध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई/फौजदारी कारवाई चालू 
असल्याने या अधिकाऱ्यांना सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीतून पदोन्नती देण्यात आळेली नाही. सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द सुरू असलेल्या विभागीय चौकडी प्रकरणी ते दोषमुक्त झाले असल्याने, या 
अधिकाऱ्यांना संदर्भ क्र.५ ते ९ येथील आदेशान्वये मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) संवर्गात पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ २०२३/प्र.क्र.१५२/नवि-१४ 


२. सन २०१८-१९च्या निवडसूची वर्षात संदर्भ क्र.४ येथील आदेशान्वये सर्वश्री रविंद्र जाधव, अजिज 
शेख, चंद्रकांत खोसे, त्र्यंबक कासार, भालचंद्र बेहेरे या अधिकाऱ्यांना सेवा कनिष्ठ असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. तथापी, सर्वश्री 
रविंद्र जाधव व इतर अधिकारी हे विभागीय चौकशीमध्ये दोषमुक्त ठरले असून ते सन २०१८-२०१९ च्या 
निवडसूचीमध्ये पदोन्नतीस पात्र होते तसेच, या निवडसूचीमधून त्यांचे सेवाकनिष्ठ अधिका-यांना संदर्भ 
क्र.४ येथील आदेशान्वये दि.०४.०३.२०२० रोजी पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 

३. उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६.०६.२००२ रोजीच्या 
शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सर्वश्री रविंद्र जाधव, अजिज शेख, चंद्रकांत खोसे, त्र्यंबक कासार, 
भालचंद्र बेहेरे या अधिकाऱ्यांना त्यांचे सेवा कनिष्ठ असलेले अधिका-यांचा मुख्याधिकारी, गट-अ 
(निवडश्रेणी) संवर्गातील पदोन्नतीचा दिनांक ०४.०३.२०२० हा मानीव दिनांक मंजूर करण्यात येत आहे. 
४. सर्वश्री रविंद्र जाधव, अजिज शोख, चंद्रकांत खोसे, त्र्यंबक कासार, भालचंद्र बेहेरे यांना 
मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) या पदोन्नतीच्या पदावर मंजूर करण्यात आलेल्या दि.०४.०३.२०२० चा 
मानीव दिनांकांपासून सदर अधिकारी हे मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) या पदावर प्रत्यक्ष रुजू 
झाल्याच्या दिनांकापर्यंत त्यांची काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. तथापि, मानीव दिनांक मंजूर 
केलेल्या अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी, गट-अ (निवडश्रेणी) या पदोन्नतीच्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या 
दिनांकापर्यंतच्या कालावधीतील काल्पनिक वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने वेतन व भत्त्याची थकबाकी 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


षु , 


नमूद केल्यानुसार त्यांचा प्रत्यक्ष पदोन्नतीचा दिनांक धरण्यात यावा. 


तसेच, खालील नमूद अधिका-यांना देण्यात आलेला सेवाजेष्ठतेचा दिनांक खालील तक्त्यात 


अ.क्र. | अधिका-यांची नावे मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे) | मुख्याधिकारी गट-अ (नि.श्रे) 
पदावरील यापूर्वी देण्यात | पदावरील सुधारीत 
आलेला सेवाजेष्ठतेचा दिनांक | सेवाजेष्ठतेचा दिनांक 

(१ | श्री.ज.ब.दांडेगावकर १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

२ श्री.श.ब.गोरे १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

3 श्री.नि.ना.देसाई १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

8 श्री.ए.एच.मुळे १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

५ श्री.दे.द.टेकाळे १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

६ श्री.ग.नि.देशामुख १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

9 श्री.दे.ग.पवार १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

टे श्री.स.सु.निपाणे १०.१०.२०१६ ०४.३.२०२० 

g श्री.सु.मो.पवार ०१.०७.२०१७ ०४.३.२०२० 

।१०__ | श्री.विजयकुमार एकनाथ खोराटे ०१.०६.२०१८ ०४.३.२०२० 

1११ | १ | श्री.प्रदीप गणपतराव जगताप ०१.१०.२०१८ ०४.३.२०२० 

१२ | श्रीमती तृप्ती उमेश सांडभोर ०१.०४.२०१९ ०४.३.२०२० 

१३ | श्री.नितीन गुलाबराव कापडणीस ०१.०६.२०१९ ०४.३.२०२० 

१४ | श्रीमती अश्विनी कृष्णदेव वाघमळे ०१.०७.२०१९ ०४.३.२०२० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ २०२३/प्र.क्र.१५२/नवि-१४ 


६. सदर आदेश हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७५९/कार्या-१२, 
दि.१०.०८.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६१/२३/सेवा-३, दि.०५.०९.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने व शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/व्हीआयपी 
२१०/प्र.क्र.४१२/का-१२, दि.२१.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२०१६०६२५४२२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by C PRIYANKA 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
u=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


० 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae44 
359c483f3e1b0d4450728d0, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=55FDD77FA8877B50FD182206F763C590C 
30CE698809F79D37B145FD63E375059, cn=C PRIYANKA 
Date: 2023.10.20 16:10:27 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
शासनाच्या उप सचिव 


१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,बेलापूर भवन, नवी मुंबई. 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक. 
३. संबंधित जिल्हाधिकारी 
४. संबंधित महानगरपालिका 
५. महालेखापाल (ले. व अ. महाराष्ट्र -१व २, मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र्‌ -१ व २, मुंबई/नागपूर 
. संबंधित मुख्याधिकारी 
८. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


